सन २०१८मधील उपनिबंधक सहकारी 
संस्था या संवर्गातील बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.१७२/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक :२२ जुन, २०१८ 


वाचा- 9) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.१७२/५-स, 
दि.२४/५/२०१८ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास 


प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार सहकार विभागातील खाली नमुद 
केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्यांबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या 
नुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-याचे नाव दिनांक २४/५/२०१८ नुसार देण्यात सुधारीत पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
आलेली पदस्थापना 
१ श्री. एन. वाय. दहिभाते प्रादेशिक उपसंचालक (साखर), अमरावती | उपनिबंधक सहकारी संस्था, मुंबई 


महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 
मुंबई या सध्याच्या पदावर १ वर्षे 


मुदतवाढ 
२ श्री. प्रतिक चि. पोखरकर उपनिबंधक सहकारी संस्था (मुख्यालय) | महाव्यवस्थापक (प्रकल्प), महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे सहकार विकास महामंडळ मर्या. पुणे 
येथे प्रतिनियुक्तीने 
२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून 


तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांनी करावी. 
३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
त्व सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६२२१२१९२५११०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Sudin Gaikwad 
S U | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing Tax Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
° 2.5.4.20=20315cd32e197cc2334676dbe1 f09f90b2334 
a | Wa eddf7e75d09609003b414273473, cn=Sudin Gaikwad 
Date: 2018.06.22 12:19:17 +05'30' 
SI 4 गायकवाड "शय 
(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७२/५-स 


२. साखर आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य पूणे 
. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

४. संचालक ,वस्त्रोदयोग संचाळलनालय,महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बृहन्मुंबई नागरी सहकारी बँक्स असोसिएडान लि.मुंबई 
. आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई 

७. प्रधान सचिव,मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 

८. after व लेखाधिकारी,मुंबई 

९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

१२. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

१३. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

१४. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

१५. स्वीय सहायक, सचिव, (Fala), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

१६. निवडनस्ती (कार्या-५स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


